प्रगत शौक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत 
विद्यार्थ्यांया संपादणूक पातळीत वाढ 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशिप-२०१९/प्र.क्र.१०८/एसएम-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९ 


) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.पीआरई-१०९४/७०४/(दोन)/प्राऱि-१, दि.१४/११/१९९४ 
) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२४११/(८०/११/अर्थसंकल्प, दि.२३/९/२०११ 
) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शिकाना-२०११/प्र.क्र.११२/प्राशि-१, दि.२३/१२/२०११ 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.शैगुवि-२०१५/(८०/१५)/एसडी-६, दि.२२/६/२०१५ 
) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखसं-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|||/उद्योग-४, दि.०१/१२/२०१६ 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक १/४/२०१९ 
) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि-४९१९/(३२/१९)/अर्थसंकल्प दि.४/४/१९ 
८) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्रमांक 
मप्राशिप/समग्रशिक्षा/गुणवत्ता/२०१९-२०/१४५९ दिनांक २५/४/२०१९ 
९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएसए-२०१९/प्र.क्र.६३/एसडी-१ दि.१०/६/२०१९ 
१०) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ दिनांक ८/७/२०१९ 
११) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्रमांक 
मप्राशिप/सशि/खझा/विज्ञान केंद्र/निधी/२०१९-२०/२३१३ दि.०१/८/२०१९ 


शासन निर्णय: 

१. राज्यातील गट/शहर साधन केंद्र अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडक शाळांमध्ये 
विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपुर्ण विज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक यांनी संदर्भाधीन क्र.८ अन्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आली आहे. त्या अनुषंगाने प्रस्तुत बाबीसाठी या शासन निर्णयान्वये रुपये 29.40 कोटी इतका आवश्‍यक 
निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, १९६ जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२०२०१७३)” या लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून करण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” आणि लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी / आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशिप-२०१९/प्र.क्र.१०८/एसएम-४ 


सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांना तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा 
आणि सदर निधी दिलेल्या उद्देशासाठीच खर्च करण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ दिनांक ८/७/२०१९ 
मधील नमूद सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


६. तसेच सदरचा झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग पहिला 
उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३ दिनांक १/४/२०१९ व क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थसंकल्प-३ दिनांक 
८/७/२०१९ नुसार अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७०४१९०९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


by Swati Madhukar Nanal 
vernment Of Maharashtra, 00२: 


st=I J 
2.5.4.20=82e1d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9 
Madhukar Nanal 


N a n a | 700fe62cba2439a8 1b4be4, cn=Swati Madh 


Date: 2019.08.16 15:35:13 +05'30" 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहाय्यक 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. मा.सदस्य, महाराष्ट्र विधान सभा/परिषद 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, पुणे 
१३. संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
१४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 
१८. लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१९. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सर्व 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशिप-२०१९/प्र.क्र.१०८/एसएम-४ 


२०. गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती सर्व 

२१. स्थानिक निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२. सहसचिव (एसडी), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उपसचिव (अर्थसंकल्प/एसडी/प्रशा), शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. उपसचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२५. अवर सचिव, (रोख शाखा/एसडी-१), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प -८), मंत्रालय, मुंबई 

२७. निवडनस्ती, (एसएम-४) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ$पैकी३ 


